राष्ट्रीय एकात्मता, विश्वबंधुत्व व विचार 
संवर्धन समिती अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


wep x 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थापना-२०१५/प्र.क्र. २७/आस्था-१/भाग-१ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :११.३.२०२२. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग 
क्रमांक : साराए-१०९४/प्र.क्र.३०/मावक-१, दि.१४/१०/१९९४ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग 
क्रमांक : साराए-२००२/प्र.क्र.१२८/सुधार-१, दि.२१/०९/२००४ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: अंसक-१०१४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि.१९/०८/२००४ 
४ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: अंसक-१०१४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि.०४/१०/२००४ 
५) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक: साराए-२००२/ 
प्र.क्र.१२८/भाग-२/सुधार-१, दि.१६/१२/२००६ 
६) शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक: साराए-२००२/ 
प्र.क्र.१२८/भाग-२/सुधार-१, दि.३०/०५/२००७, दि.२८/०१/२००८ व २७/०१/२००९ 
७ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक: आस्थापना-२०१०/ 
प्र.क्र.१००/आस्था-१, दि.०९/०३/२०१०, दि.१५/०१/२०११ व दि.२३/०१/२०१२ 
८) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक: आस्थापना-२०१२/ 
प्र.क्र.५४१/आस्था-१, दि.३१/१२/२०१२, दि.०३/०१/२०१४ व दि.२२/०१/२०१४ 
९) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.२२/०२/२०२२ 
१०) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.विभाग, समक्रमांक, दिनांक दि.१०.३.२०२१ आणि 
दि. ८.९.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


या विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय एकात्मता, विश्वबंधुत्व व विचार संवर्धन 
समितीच्या कामाकाजासाठी निर्माण केलेल्या खालील पदांना दि.२८.२.२०२२ पर्यंतच्या कालावधी 
करीता संदर्भ क्र.१० येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. आता या शासन 
निर्णयान्वये पुढील पदांना दि.१.३.२०२२ ते दि. ३१.८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-२०१५/प्र.क्र. २७/आस्था-१/भाग-१ 


अ.क्र पदनाम पदांची वेतनश्रेणी 
संख्या 
कक्ष अधिकारी १ रू.९३००-३४८०० (ग्रेड पे ४८००) 
निवडश्रेणी लघुलेखक ae रू.९३००-३४८०० (ग्रेड पे ४६००) 
३ स्वीय सहायक (निम्नश्रेणी a रू.९३००-३४८०० (ग्रेड पे ४३००) 
लघुलेखक) 
8 | वाहनचालक | 9 | रू.५२००-२०२०० (TS पे १९००) 
५ शिपाई २ रू.४४४०-७४४० (ग्रेड पे १३००) 
एकूण| ६ 


२. याबाबत होणारा खर्च "२२५१-सेक्रेटरीएट-सामाजिक सेवा, ०९०-सेक्रेटरीएट, (०५) (०१) 
राष्ट्रीय एकात्मता व विश्वबंधुत्व वाढीस लावण्यासाठी विकास योजना (२२५१-०४४-५), मागणी 
क्रमांक एन-१” या लळेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात येऊन त्या खाली चालू वर्षाकरीता मंजूर 
करण्यात येणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३१६१७३८२७७८२२ आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH 
RAMCHANDRA 
DINGLE 


(दि.रा.डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग/व्यय-१४, अर्थसंकल्प-१९, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

५. संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. अवर सचिव/का.रोखशाखा/अर्थसंकल्प/सामासू, सा.न्या. व वि.स. विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
७. निवड नस्ती. 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


